आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२४-२५ 
अंतर्गत कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत 
निधी वितरण. 

(कार्यक्रम खर्च-मागासवर्गीय कल्याण) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.०२ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४. 
3) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक, दिनांक-दि.८.०४.२०२४, 
दि.२५.०६.२०२४, दि.२६.०६.२०२४, दि.२८.०६.२०२४ दि.१८.०७.२०२४ व 
दि.२२.०७.२०२४. 
प्रस्तावना : - 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि २५.०७.२०२४.रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये सन 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील निधी वितरणासंदर्भातील सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 


या नुसार वित्त विभागामार्फत आर्थिक वर्ष सन २०२४-२०२५ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता 
(डिसेंबर,२०२४ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी wo 
टक्केच्या मर्यादेत तसेच जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांचा निधी 
६० टक्केच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पिय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीद्वारे (BEAMS) वितरीत 
करण्यात येणार आहे. तथापि, अर्थसंकल्पित तरतूदींपैकी ०५-बक्षिसे, १२-विदेशप्रवास खर्च, १६- 
प्रकाशने, १७-संगणक खर्च, २०-इतर प्रशासकीय खर्च, २६-जाहिरात व प्रसिद्धी, २७-लहान बांधकामे, 
३०-इतर कंत्राटी सेवा, ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर), ३२-अंशदाने, ३३-अर्थसहाय्य,३५-भांडवली 
aden निर्मितीकरीता अनुदान, ५०-इतर खर्च, ५१-मोटार वाहने, ५२-यंत्रसामुग्नी व साधन सामुग्री, 
५३-मोठी बांधकामे व ५४-गुंतवणुका या उद्दीष्टांसाठी ६० टक्‍्केंच्या मर्यादेत निधी उपलब्ध करून 
देण्यात येणार असून या उद्दीष्टांकरीता निधी वितरणाचे प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर 
करणे आवश्‍यक आहे. 


यापुर्वी संदर्भाधीन क्रमांक१ येथील वित्त विभागाच्या परिपत्रकास अनुसरून आदिवासी विकास 
विभागाच्या योजनांकरीता वितरणासाठी उपलब्ध वेतन व कार्यालयीन बाबींचा निधी तसेच काही अन्य 
बाबी अथवा योजनांकरीता वित्त विभागाच्या सहमतीने संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयांन्वये 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. आता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
क्रमांक २ येथील दि.२५.०७.२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील सूचना तसेच यापुर्वी वितरीत निधी 
विचारात घेऊन वितरणासाठी उपलब्ध निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


झासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-४ व क्र.टी-५ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे निधी 
संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात येत असलेल्या बाबींव्यतिरिक्‍त इतर तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकात नमूद बाबींकरीता आवश्‍यकतेनुसार निधी वितरणासाठी 
योजनानिहाय स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा. 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील विहीत तरतुदी व अटी शार्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


8. सदर are निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.२५.०७.२०२४ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०११२४२२८३२२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, KIRAN ON =I, o- GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296 
K | S A N RA O 205b9a87463f831a2beea0be5cb381a34e8, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF7 


28255A5EBOAODD495EF82F98993 1088637D 
8211C0, cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 


Date: 2024.08.02 10:19:25 +05'30' 


(किरण कि. पवार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव, नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

qo. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०१ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक सन २०२४-२५ | सदर शा.नि. नियंत्रक 
साठीची अन्वये वितरीत | अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय । करण्यात येत 
तरतूद असलेली 
तरतूद 
[1 १__| २ ३ 11 ४ षु ६ 
मागणी क्रमांक-टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 
१ ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची १०-कंत्राटी सेवा ५०००.०० २५०.०० | उपसचिव, 
अंमलबजावणी आदिवासी 
(२२५१०८४८) विकास 
विभाग, 
मंत्रालय 
एकूण २२५१ ५०००.०० २५०.०० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ ५०००.०० २५०.०० 
मागणी क्रमांक-टी-५ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 

१ (०१)(०१)आदिवासी विकास | ०१-वेतन ७६२४००.०० ५०८२६.६७। आयुक्त, 
आयुक्तालय - क्षेत्रीय ०२-मजुरी १.०० ०.१५ | आदिवासी 
यंत्रणांचे बळकटीकरण ०३-अतिकालीन भत्ता १०००.०० ५०.०० | विकास, 
(कार्यक्रम खर्च) (२२२५१३९३) | ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १००००.०० ५००.०० | नाशिक 

१०-कंत्राटी सेवा १३०००.०० ६५०.०० 
११-प्रवास खर्च १००००.०० ५००.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ११७५००.०० FO 
१४-भाडेपट्टी व कर २००००.०० Fl 
२४-पेट्रोल तेल व वंगण ५०००.०० २५०.०० 
एकूण २२२५ १३९३ ९३८९०१ ५२७७६.८२ 

२ (०१)(१७ मोटार चालविण्याचे | ३४-शिष्यवृत्या / विद्यावेतने ५०००.०० १५००.०० | आयुक्त, 
प्रशिक्षण (२२२५१५७१) आदिवासी 

3 (09)(33) वैद्यकीय व तत्सम । ३४-शिष्यवृत्या / विद्यावेतने ७०००००.००| २१००००.०० | विकास, 
महाविद्यालयांत शिक्षण नाशिक 
घेणा-या अ.ज.च्या 
विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती 
(२२२५३५२९) 

8 (02)(23) आदिवासी ३४-शिष्यवृत्या / विद्यावेतने ७००००.०० ११०००.०० । आयुक्त, 
विद्यार्थ्यांना परदेशातील आदिवासी 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०१ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक सन २०२४-२५ | सदर शा.नि. नियंत्रक 
साठीची अन्वये वितरीत | अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली 
तरतूद 
विवा २ ३ Lee 4 & 
उच्च शिक्षणाकरीता शैक्षणिक विकास, 
शिष्यवृत्ती (२२२५४०९८) नाशिक 
षु (०२)(२४) अनुसूचित जमाती |। ०१-वेतन ४०६२७५.०० २७०८५.०० | आयुक्त, 
प्रमाणपत्र तपासणी (कार्यक्रम | ०२-मजुरी ११५०.०० १७२.५० | आदिवासी, 
खर्च) (२२२५४१२२) ०३-अतिकालीन भत्ता ९५०.०० ४७.५० | संशोधन व 
०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी ७४००.०० 390.00 | प्रशिक्षण 
१०-कंत्राटी सेवा १५००००.०० ७५००.०० | संस्था, पुणे. 
११-प्रवास खर्च 3000,00 440,00 
१३-कार्यालयीन खर्च ७००००.०० FO 
१४-भाडेपट्टी व कर १७३१९.०० FO 
२१- साधन सामुग्री २००००.०० २०००.०० 
२४-पेट्रोल तेल व वंगण ११६५०.०० ५८२.५० 
एकूण २२२५ ४१२२ ६८७७४४ ३७९०७.५० 
६ (०१)(५९) आदिवासी ०१-वेतन १४८२७००.०० ९८८४६.६७ | आयुक्त, 
मुलांसाठी व मुलींसाठी ०२-मजुरी १.०० ०.१५ | आदिवासी 
शासकीय वसतीगृह ०३-अतिकालीन भत्ता १.०० ०.०५।॥ विकास, 
(कार्यक्रम खर्च) ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १६८३००.०० ८४१५.००। नाशिक. 
(२२२५डी७२५) १०-कंत्राटी सेवा १२५०००.०० ६२५०.०० 
११-प्रवास खर्च १७४००.०० ८७०.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ७५८७०.०० fe 
१४-भाडेपट्टी व कर ५८५५००.०० PF | 
एकूण २२२५ डी७२५ २४५४७७२ | ११४३८१.८७ 
9 (०१)(६०) आश्रमशाळा समुह ०१-वेतन १२००००००.०० ८०००००.०० 
(कार्यक्रम खची ०२-मजुरी १.०० ०.१५ 
(२२२५डी७३४) ०३-अतिकालीन भत्ता १.०० ०.०५ 
०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १२००००.०० ६०००.०० 
१०-कंत्राटी सेवा ५५००००.०० २७५००.०० 
११-प्रवास खर्च २००००.०० १०००.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ५००००.००| 0 
१४-भाडेपट्टी व कर ६००००.०० P| 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०१ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक सन २०२४-२५ | सदर शा.नि. नियंत्रक 
साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली 
तरतूद 
(ia eel २ ३ | ४ 4 & 
१९-आहार खर्च ३५०००००.०० ३८४८००.०० 
एकूण २२२५ डी७३४ १६३००००२ | १२१९३००.२० 
८ (०१)(७२) व्यावसायिक | ३४-शिष्यवृत्या / विद्यावेतने ५०००.०० १५००.०० | आयुक्त, 
महाविद्यालयांना संलग्न आदिवासी 
असलेल्या वसतिगृहातील विकास, 
अनुसुचित जमातीच्या नाशिक 
विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता 
(२२२५एफ १११) 
९ (09)(93) स्वयंसेवी संस्थांना । ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) | १४००००००.०० 933333.33 
आश्रमशाळा व मुलगोद्योत्तर 
आश्रमशाळा चालविण्यासाठी 
सहाय्यक अनुदाने (कार्यक्रम 
खर्च) (२२२५एफ१२९) 
२२२५-एकूण ३५१६१४१९.०० | २५८१६९९.७२ 
१० (०१)(०८) महाराष्ट्र राज्य ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) ५०००००.०० 33333.33 | आयुक्त, 
सहकारी आदिवासी विकास आदिवासी 
महामंडळास वित्तीय सहाय्य विकास, 
(कार्यक्रम खर्च (२४२५०८५३) नाशिक 
११ (०१)(१०) शाबरी आदिवासी । ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) ३५०००.०० 2333.33 
विकास महामंडळास वित्तीय 
सहाय्य (कार्यक्रम खर्च) 
(28249348) 
२४२५ एकूण ५३५००० ३५६६६.६६ 
एकूण मागणी क्रमांक टी-५ ३५६९६४१९.०० | २६१७३६६.३८ 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ व टी-५ ३५७०१४१९.०० | २६१७६१६.३८ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


